महाराष्ट्र राज्यात काझी, प्रमुख काझी तसेच 
अतिरिक्त काझी म्हणून नियुक्‍ती करण्यासाठी 
व्यक्ती/व्यक्‍तींच्या पात्रतेचे निकष निश्चित 
करण्यासाठी व सदर नियुक्त्यांचे विनियमन 
करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०८.१२.२०२०. 


वाचा- 
१) काझी अधिनियम, १८८० (१८८० चा १२ वा) 
२) काझी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९७८ 
3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक,काझी २०१४/प्रक्र.१२३/का.४, 
दि.१४.०६.२०१९. 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक,काझी २०१४/प्रक्र.१०७/का.४, 
दि.०५.०५.२०२०. 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, काझी २०१४/प्रक्र.१०७/का.४, 
दि.०८.०७.२०२०. 
प्रस्तावना- 
महाराष्ट्र राज्यात काझी नियुक्‍त करण्यासाठी व्यक्तींच्या पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यासाठी व सदर 
नियुक्त्यांचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याबाबतच्या शासन निर्णयास मुदतवाढ बाब 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र राज्यात काझी नियुक्‍ती करण्यासाठी व्यक्तींच्या पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यासाठी व सदर 
नियुक्त्यांचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याबाबतच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत आलेल्या समितीस दि.३१ जानेवारी, 2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०८११२१३४३६१४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
IN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Miniorities 
eve artmer 

5 


Mahesh Sadashiv 
Choukekar 


Di 
D1 
De 
st 
2: 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास), मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का-४ 


२. 


१०, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 


श्री.काजी मेहताब, २५९, अलका मेन्हान, १ ला माळा, इब्राहिम रहेमतुल्ला रोड, 
मुंबई- ४०० ००३. 

st AIO जहीर अब्बास रिझवी, ३१६/डी, सैफी Fert पार्क, भिमती चाप्सी मार्ग, जुनी 
अंजीरवाडी, माझगाव, मुंबई- ४०० ०१० 

श्री.मौळाना मोहम्मद अहमद खान (दर्याबादी), दर्याबादी दवाखाना, ३९३, इ.आर. रोड, 
पायधुनी, मुंबई- ४०० ००३. 

श्री.डी.यु. मुल्ला, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, औरंगाबाद. 

श्री.अब्दुल समाल सामी खान, बी-२०४, नसीब सीएचएस, लि.लेक प्लाझा, तलावपाळी 
रोड, कौसा तलावपाळी जवळ, ठाणे-४०० ६१२. 

श्री.होजेफा एस. सैफी, मुंबई. 

श्री.मुफ्ती जुबैर अहमद, मदनपुरा, बडी मस्जीद, मुंबई. 

श्री.काझी अकबर अली, अध्यक्ष, काझी समाज सेवा संघ, श्रीरामपूर, अहमदनगर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद. 

स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


